केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
उल्हासनगर wera हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता सुधारीत 
करण्याबाबत (सन २०१७-१८) 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- अमृत-२०१८/प्र.क्र.४०१/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १४ नोव्हेंबर, २०१९ 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक :- अमृत-२०१६/प्र.क्र.१८७/नवि-३३, 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१७. 
२. उल्हासनगर महानगरपालिकेचे पत्र क्रमांक :- उमपा/साबांवि/शअ/११०/२०१९, 
दिनांक १३ नोव्हेंबर, २०१९. 
प्रस्तावना : - 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखड्यामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या उल्हासनगर झशाहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली होती. त्यानंतर या प्रकल्पाच्या उपांगांच्या किंमतीत झालेल्या बदलाच्या अनुषंगाने उल्हासनगर 
शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पाची प्रशासकीय मान्यता सुधारीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र शासनाकडून मंजूर 
केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास 
प्रकल्पास दिनांक of नोव्हेंबर, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेली प्रशासकीय मान्यता संदर्भाधीन शासन 
निर्णयातील इतर अटी व तरतूदीच्या अधीन राहून खालील परिच्छेद क्र.२ मधील विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार 
सुधारीत करण्यात येत आहे. 


०२. उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण पुढीलप्रमाणे आहे:- 


| Sr. No. | No. Description Qty. | Units । | Rate | | = Amount | 
| A | Softscape 
1 Planting forest tree 2,285 Nos. | 924 21,11,340 
2 Shrubbery 500 Sqmt. 652 3,26,000 
3 Lawn 2,530 Sqmt. 692 17,50,760 
Total A 41,88,100 
Civil 

1 Murrum Pathways 1 Job 8,11,910 8,11,910 
Total Civil Amount (B) 8,11,910 
Total Amount A+B 50,00,010 

Say Rs. 0.50 Cr. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१८/प्र.क्र.५०१/नवि-३३ 


०३. उल्हासनगर शहराच्या हरित क्षेत्र विकास योजनेचा केंद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक कृति 


आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. (किंमत रु.कोटी) 


योजनेची मंजूर | केद्र शासनामार्फत । राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक 
अ. | महानगर पालिकाचे किंमत अनुज्ञेय अनुदान अनुज्ञेय अनुदान स्वराज्य संस्थेचा 
क्र. नाव (डीपीआर (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या सहभाग (प्रकल्प 
नुसार) ५०%) २५%) किंमतीच्या २५%) 
पिं २ ३ 8 4 & 
उल्हासनगर 
fa महानगरपालिका र य ee ne 


०४. सदर प्रकल्पाच्या अनुषंगाने उर्वरीत बाबी तसेच अटी व al शासन निर्णय समक्रमांकीत 
दिनांक ०६ नोव्हेंबर, २०१७ च्या परिच्छेद ४.१ ते ४.१८ प्रमाणे कायम राहतील. 


०५. सदर प्रकल्पाचे काम दिनांक १५ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत पूर्ण करण्यात यावे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१११४१०४९२८८१२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Pandurang Jotiba 
चे यी 
jotba  । 
Jadhav Sharh parr ram 

(पां.जो.जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
२. मा. राज्यमंत्री नगर विकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
३. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
४. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 


५. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
६. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
७. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
८. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
९. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, बेलापूर, नवी-मुंबई. 
१०. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
११. आयुक्त, उल्हासनगर महानगरपालिका, उल्हासनगर. 
१२. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे. 
१३. निवडनस्ती, नवि-३३. 


